कोविड-१९ उपाययोजनेंतर्गत औषधे / 
सर्जिकल बाबी आणि RIPCR कंझ्युमेबल्सची 
खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

रू. ४५.७८ कोटी 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १३ ऑक्टोबर , २०२१ 


१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१२३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दि. १७.०४.२०१५ 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-॥/उद्योग- 
४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दि. 
२६.०७.२०१७ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र. २१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.०८.२०१७ 

५) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य यांच्या अध्यक्षतेखाळी दि. ३१.०८.२०२० रोजी झालेल्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 

६) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्र. कोविड-२०२०/प्र.क्र.२०८/प्रशा-२ , 
दि. ०२.०९.२०२०. 

७) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवस/कोविड-१९/ 
म्युकरमायकोसिस /औषधी बाबी/औखक/११९५४/२०२१, दि. १६.०९.२०२१ 

८) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/कोविड- 
१९/म्युकरमायकोसिस / RTPCR Consumables /औखक/ १६८५०/ २०२१, दि. 
२२३.०९.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी दि. १६.०९.२०२१ व दि. २३.०९.२०२१ रोजीच्या 
पत्रांन्वये प्राप्त झाळेल्या प्रस्तावास अनुसरून कोविड-१९ तसेच म्युकरमायकोसिसचा प्रादुर्भाव 


शासन निर्णय क्रमांकः: कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दिनांक 93 ऑक्टोबर , २०२१ 


रोखण्याच्या अनुषंगाने औषधे व सर्जिकल बाबी यासाठी रू. ५.९६ कोटी आणि तसेच, RTPCR 
कंझ्युमेबल्स खरेदीसाठी रु ३९.८२ कोटी अशा प्रकारे एकूण रु. ४५.७८ कोटी इतक्या बाबींची खरेदी 
हाफकिन महामंडळ, मुंबई यांचेकडून करण्याकरिता येणाऱ्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात कोविड-१९ उपाययोजनेसाठी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व 
संशोधन यांच्या मागणी क्र. एस-०१, २२१०-३३१४ या लेखाशीर्षाच्या, (२१) सामुग्री व पुरवठा 
उद्दिष्टांतर्गत जुळे २०२१ च्या पावसाळी अधिवेहानात रु.१८०.०० कोटी इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे 
मंजूर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांनी प्रस्तावित 
केल्यानुसार, “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद औषधे व सजिकल बाबी यासाठी रू. ५.९६ कोटी आणि 
“परिशिष्ट-ब” मध्ये नमूद RIPCR कंझ्युमेबल्स खरेदीसाठी रु ३९.८२ कोटी अशा एकूण अंदाजित 
रु. ४५.७८ कोटी इतक्या रकमेच्या बाबींची हाफकिन महामंडळाकडून खरेदी करण्यास पुढील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


१ सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रूग्णालये आणि संस्था यांना लागणारी औषधी व सर्जिकल साहित्य, रसायने व उपकरणे 
इत्यादी बाबींची खरेदी हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून करणे बंधनकारक 
करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार खरेदी करण्यात यावी. 

२) सदर औषधे / सर्जिकल बाबी आणि RTPCR कंझ्युमेबल्स इत्यादी बाबींची आवश्‍यकता / 
मागणी याची शहानिशा / खातरजमा संचालनालयाने केलेली आहे. 

3) सदरहू औषधे / सर्जिकल बाबी आणि RTPCR कंझ्युमेबल्स इत्यादी बाबींची विर्निदिष्टे व्यापक 
व सर्वसमावेशक असून त्यानुसार सदर बाबींचा पुरवठा करू BHU किमान तीन उत्पादक 
पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतीळ अशा प्रकारची आहेत, याची 
खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

8) सदर विषयी “शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठी कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका” या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. 
भांखस-२०१४/प्र.क्र८२/भाग/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयातील 
नमूद विहित कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 

पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक: कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दिनांक 93 ऑक्टोबर , २०२१ 


१०) 


११) 


१२) 


१३) 


१४) 


94) 


2. 


५ या बाबींची खरेदी प्रक्रिया GeM पोर्टल / महाटेंडर द्वारे करावी. 

सदर खरेदीसाठी प्रस्तावित केलेल्या बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत 
वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

उक्त बाबींची तांत्रिक fatifese (technical specifications) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, 
मुंबई यांनी राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळा, पुणे (NIV) / राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य संशोधन संस्था, मुंबई 
(NIRRH) यांच्याकडून प्रमाणित करून घेणे आवश्‍यक आहे. 

खरेदीविषयक बाबींची द्विरूक्ती (duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण यांनी तातडीने लागणाऱ्या बाबींची मागणी तात्काळ हाफकिन महामंडळाकडे 
नोंदवावी. तसेच, प्रत्येक महिन्याला लागणाऱ्या बाबींची मागणी किमान १५ दिवस आधी हाफकिन 
महामंडळाकडे नोंदवावी. 

हाफकिन महामंडळाने उपरोक्‍त बाबींच्या खरेदीसाठी GeM / Mahatender द्वारे निश्चित केलेल्या 
पुरवठादारास एकाच वेळी पुरवठा आदेश न देता, याबाबत संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन 
यांच्याकडून प्रतिमाह प्राप्त होणाऱ्या मागणीनुसार मासिक तत्त्वावर पुरवठा आदेश निर्गमित करावेत. 
हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळाकडून सदर औषधे / सर्जिकल बाबी आणि RTPCR 
कंझ्युमेबल्स बाबी प्राप्त करून घेण्यासाठी तात्काळ पुढील आव्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी. 
कोणत्याही परिस्थितीत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करण्यात येऊ नये. 

संचालक, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई यांनी त्यांच्या २२१०-३३१४ या लेखाशीर्षाखाली कोविड-१९ चा 
प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जुले २०२१ च्या विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी द्वारे 
मंजूर निधीपैकी रु. ४५.७८ कोटी इतका निधी तात्काळ हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग करावा. 

हाफकिन महामंडळाने प्रत्येक वेळी निविदा करताना उपलब्ध असलेल्या औषधे / सर्णिकल बाबी आणि 
RTPCR कंझ्युमेबल्स बाबींचा साठा व विधिग्राह्य कालावधी (expiry date) विचारात घेऊनच निविदा 
प्रसिध्द करावी. 

सदर औषधे, सजिकल बाबी आणि 170) कंझ्युमेबल्सची मागणी ई औषधी या प्रणालीवर 
नोंदविण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १५ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 


आवश्यकतेप्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई व 


सहसंचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (खरेदी कक्ष) मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दिनांक १३ ऑक्टोबर , २०२१ 


३. उपरोक्त बाबी खरेदीसाठी येणारा खर्च संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांच्या पुढील 
लेखाशीर्षामधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक - एस-१ 
२२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१-नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
०१- संचालन व प्रशासन 
(००)(०१)- संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
(२२१० ३३१४) 
२१- सामुग्री व पुरवठा 
४. art निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
दि. १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग-२, अनुक्रमांक-४, नियम 
क्रमांक -७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१२१७०९३१५४१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DI 

ou=MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c625c341 


7378f97d493a8a277faa29f65459, 
seudonym=857 19993A847361 CF 1CE96786397786A 


Pp: 
D ) D ) 408A4972, 
J O G A N serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F5456D9E 
DE95236B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, 


cn=MAHADEO JOGDAND 
Date: 2021.10.13 15:03:06 +05'30' 


सोबत :- परिशिष्ट अ- व परिशिष्ट-ब म. गि. जोगदंड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

, सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 
८. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः: कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दिनांक 93 ऑक्टोबर , २०२१ 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२, दि. १२ ऑक्टोबर, 2029 सोबतचे परिशिष्ट-अ 


Sr No Name of Item Approx. | Approx. Rate | Total Amount 
Qty. for 6 | per Pc (in Rs.) 
months 

1 Inj Meropenem | gm 143500 139.74 20052690 

2 Inj Piperacilin 4 gm + Tazobactum 0.5 | 439290 54.488 23936034 

mg (vial) 

3 Amoxycillin +  Calvulanic Acid 1.2 | 122000 29.0304 3541709 


gm (Amoxycillin Sodium 1000 mg + 
Clavulanic Acid as Potassium salt 200 
mg i.e. 1.2 gm in vial Inj) 


4 LV. Metronidazole 5 mg/ml, 100 ml 205000 6.899 1414295 

5 Tab Amoxycillin 500 +Clavulanic acid | 560000 4.5078 2524368 
125 mg 

6. = — Tab Azithromycin 500 mg 160000 6.6976 1071616 

fi 1.४. Dextrose 5% 500 ml 53000 21.112 1118936 

a I.V.Dextrose 5% sodium chloride 0.9% | 131500 12.81 1684515 
500 ml 

Fo Disposable Syringes without needle 2ml । 410000 0.94 385400 

10 Disposable Syringes without needle 51] । 350000 1.31 458500 

11 Disposable Syringes without needle 10ml | 360000 2.07 745200 

12 Inj Ondensetron 2mg/ml 2mlAmp 120000 1.8144 217728 

13 Tab 3 complex N.F.I. 4120000 | 0.2486 1024232 

14 Disposable Needle 20g(Sterile) | 425850 0.481 204833.9 
Individuallv packed 1.17. 

15 Disposable Needle 21g(Sterile) | 576000 0.481 277056 
Individuallv packed 1.17. 

16 Disposable Needle 22g(Sterile) | 700000 0.481 336700 
Individuallv packed I.P. 

17 Disposable Needle 23g(Sterile) | 595000 0.481 286195 
Individuallv packed 1.17. 

18 Disposable Needle 24g(Sterile) | 639986 0.5 319993 


Individuallv packed I.P. 


Total 59600000 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक: कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दिनांक 93 ऑक्टोबर , २०२१ 


शासन निर्णय क्र.कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११ /प्रशासन-२, दि. १२ आक्टोबर, २०२१ सोबतचे परिशिष्ट-ब 


Sr. No 


Name of Item and 


Specification 


Unit 


Pack Size 


Total 
Requirem 
ent 


Rate per 
unit (Rs) 


Total 
Amount 
(in Rs.) 


Sterile micropipette 
made of virgin 
Polypropylene, Graduated, 
0.2- 10 wuL, Clear Low 
Retention, Filtered, RNAse 
and DNAse Free, Racked 


Tips 


Single tip 


| 


2976480 


4.22 


12560746 


Sterile micropipette 
made of virgin 
Polypropylene, Graduated, 
0.2- 20 uL, Clear Low 
Retention, Filtered, RNAse 
and DNAse Free, Racked 


Tips 


Single tip 


| 


2839200 


4.31 


12236952 


Sterile micropipette 
made of virgin 
Polypropylene, Graduated, 
2- 200 uL, Clear Low 
Retention, Filtered, RNAse 
and DNAse Free, Racked 


Tips 


Single tip 


| 


5815680 


4.22 


24542170 


Sterile micropipette 
made of virgin 
Polypropylene, Graduated, 
100- 1000 pL, Clear Low 
Retention, Filtered, RNAse 
and DNAse Free, Racked 


Tips 


Single tip 


| 


3916224 


4.22 


16526465 


Extra long barriertips sterile 
1000 ul Clear Sterile Low 
Retention, RNAse — and 
DNAse Free, Racked 


Single tip 


शि 


3327168 


4.22 


14040649 


2 ml tubes made of virgin 
Polypropylene, 
Clear,RNAse and DNAse 
Free 


single tube 


500 


2723500 


1.56 


4248660 


2 ml Cryovials, suitable for 
storage in -80°C and liquid 
nitrogen, RNAse and 
DNAse Free. 


single 
cryovial 


500 


1784900 


14.16 


25274184 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांक: कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दिनांक 93 ऑक्टोबर , २०२१ 


Cryoboxes for storage of 
samples (100 place for upto 
2ml of tubes) 


single 
cryobox 


10 


21710 


421.85 


9158364 


Adhesive Plate Sealer for 96 
well plates 


single 
plate 
sealer 


100 


118820 


71.39 


8482560 


10 


Optical Adhesive Plate 
Sealer lightcycler 480 
sealing foil High quality 
sealing. 


single 
palte 
sealer 


100 


33150 


116.82 


3872583 


11 


qPCR seal sheets (140mm 
X 77 mm) 


single 
sheet 


100 


16640 


77.88 


1295923 


12 


Strip tubes and cap 0.1 ml 


Cee rs 


single tube 
and cap 


250 


162500 


12.18 


1979250 


13 


0.1 ml PCR strip with cap 
compatible with “?' machine 


single 
PCR strip 
with cap 


120 


156000 


38.70 


6037200 


14 


0.2 ml PCR strip with cap 
compatible with SSS 
machine 


single 
PCR strip 
with cap 


120 


3120000 


46.88 


146265600 


15 


0.1 ml 96 well PCR plates 
half skirted compatible with 
Roche machine, white 


single 
plate 


50 


68250 


246.62 


16831815 


16 


0.1 ml 96 well PCR plates 
semi skirted compatible 


with “®' machine pack of 25 


single 
plate 


50 


3250 


246.62 


801515 


17 


0.1 ml 96 well PCR plates 
semi skirted compatible 
with “?! machine pack of 50 


single 
plate 


50 


1950 


246.62 


480909 


18 


0.1 ml 96 well PCR plates 
semi skirted compatible 
with “®' machine pack of 
100 


single 
plate 


50 


46800 


246.62 


11541816 


19 


PR" hard white shell PCR 
plates 96 well, clear well 
thin wall 


96, white 


single 
plate 


single 
plate 


50 


28600 


220.66 


6310876 


20 8८०. 480 multiwell plate 50 | 13000 246.62 3206060 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांक: कोविड-२०२१/प्र.क्र. २११/प्रशासन-२, दिनांक 93 ऑक्टोबर , २०२१ 


21 


0.2 ml 96 well PCR plates 
semi skirted compatible 
with amsutio 5 machine 
pack of 25 


single 
plate 


50 


78000 


188.80 


14726400 


22 


0.2 ml 96 well PCR plates 
semi skirted compatible 
with asic 5 machine 
pack of 50 


single 
plate 


50 


78000 


188.80 


14726400 


23 


0.2 ml 96 well PCR plates 
semi skirted compatible 
with पाणी 5 machine 
pack of 100 


single 
plate 


50 


130000 


188.80 


24544000 


24 


Absolute alcohol (Ethanol 
99.9% laboratory grade for 
molecular lab 500 ml 


500 ml 
bottle 


10000 


1121.00 


11210000 


25 


Rnase away for molecular 
testing (Removes RNase 
and DNA _ contamination 
500 ml 


500 ml 
bottle 


3000 


1770.00 


5310000 


26 


Nitrile gloves powder free 
for molecular testing free 
size 


one pair 


100 


100000 


20.16 


2016000 


398227096 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


